विटा पोलीस ठाणे गु.र.नं. 929/2094 
(तिहेरी खून प्रकरण) या गुन्ह्यामधून उद्भवणा-या 
खटल्यामध्ये शासनाची बाजु मांडण्याकरीता विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून AS श्री. उज्वल निकम 
यांना व्यवसायीक फी मंजुर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०८१६/प्र.क्र.२०५/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०२२ 
दिनांक : १८ एप्रिल, २०१७ 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी ३४१६/यु.ओ.आर.७१/डी-१४, 
दिनांक २२ सप्टेंबर, २०१६. 


शासन निर्णय :- 

सांगली जिल्हयातील विटा पोलीस ठाणे, गु.र.क्र.१२१/२०१५ मधून उद्भवणा-या 
न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री. उज्वल निकम यांची 
विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक २२ सप्टेंबर, २०१६ च्या अधीसूचनेद्वारे विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अंड. श्री. उज्वल 
निकम यांना खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रु. ३५, ०००/- 


ब) विचारविनिमय फी (प्रतितास) - रु. १०, ०००/- 
(कमाल मर्यादा प्रतिदिन ३०,०००/-) 


क) हॉटेल लॉणिंग व बोर्डिंग प्रतिदिन : रु. 4,000/- 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस तपासून संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अज्ञा अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री. Sores निकम यांना 
अपरिणामकारक सुनावणी फी वा इतर अन्य कोणतीही फी व भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा 
पोळीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाश्रीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०८१६/प्र.क्र.२०५/पोल-१० 


8, हा are निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५४३/१६/व्यय-७, दिनांक 
०६.१२.२०१६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या )=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०४१८१५२३०५०१२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


A | 1 हौ १/| S h Nn 1 p a nt Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=25b1cd893dfd4dc594def1c4642465ecdafbd 
ae899f879d9b4603fe37cfb3598, cn=Arun Vishnupant 


Joshi a 


Date: 2017.04.18 15:26:16 +05'30' 


(अ. वि.जोशी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस अधीक्षक, सांगली. 

३. महालेखापाल१- (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अंड.श्रीउज्वल निकम., बॅरिस्टर निकम चाळ, रामदास कॉलनी, जळगाव. 
७. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 
८ 
९ 


. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्राळय, मुंबई. 
. निवड नस्ती (पोळ-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


